कंत्राटी तत्वावरील चौकझी अधिका-यांची 
नावे यादीतून (पॅनल) वगळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : विचौअ १६२१/प्र.क्र.२६/११-अ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:- २० जून, २०२२. 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसपीओ-२८०४/प्र.क्र.११/२००४/११-अ, 
दि.२६.०५.२००६ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.विचौअ १ ६१८/प्र.क्र.१२/११-अ, 
दि.२१.०५.२०१८ 
३) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.विभाचौ १६१८/प्र.क्र.३९/११-अ, दि.२३ .०७.२०१८ 
४) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.विभाचौ १६१८/प्र.क्र.३९/११-अ, दि.१७.०९ .२०१८ 
4) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. विचौअ १६१८/प्र.क्र.३९/११-अ, दि.१४.०१.२०२० 
६) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.विचौअ १६१८/प्र.क्र.३९/११-अ, दि.०४.०३.२०२० 
७) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. विभाचौ १६१८/प्र.क्र.४२/११-अ, दि.१७.०९ .२०१८ 
८) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.विभाचौ १ ६१८/प्र.क्र.४२/११-अ, दि.२८ .०५.२०१९ 
९) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. विभाचौ १६१८/प्र.क्र.४२/११-अ, दि.०६ .११.२०१९ 
90) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. चौप्रनि ११ १९/प्र.क्र.५८/११-अ, दि.१४.१०.२०२० 
११) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. विभाचौ १६१८/प्र.क्र.४२/११-अ, दि.०६ .११.२०१९ 
92) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकीर्ण १०२१/प्र.क्र.०७/११-अ, दि.११.०८.२०२१. 


परिपत्रक :- 

राज्यातील गट-अ व गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची तसेच गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांची 
विभागीय चौकशीची प्रकरणे तातडीने व सातत्याने निकाली निघावीत यासाठी शासन सेवेतून निवृत्त 
झालेल्या इच्छुक व पात्र अधिकाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर “चौकशी अधिकारी” म्हणून नियुक्‍ती करण्याचा 
निर्णय संदर्भाधीन क्र.१ व क्र. २ येथील शासन निर्णयांन्वये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन 
क्र.३,४,५ व ६ येथील शासन पत्रांन्वये गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांविरुध्दच्या चौकशी प्रकरणांसाठी 
व संदर्भाधीन क्र.७,८ व ९ येथील शासन पत्रांन्वये गट-अ व गट-ब मधील अधिकार्‍्यांविरुध्दच्या चौकशी 
प्रकरणांसाठी चौकशी अधिकाऱ्यांच्या याद्या (पॅनल) सामान्य प्रशासन विभागामार्फत झासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच, प्रचलित 
अटीनुसार वयाची ७० वर्षे पूर्ण केलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांची नावे संदर्भाधीन क्र.१० येथील शासन 
पत्रान्वये व इतर २ चौकशी अधिकाऱ्यांची नावे संदर्भाधीन क्र.११ व १२ येथील शासन पत्रांन्वये यादीतून 
वगळण्यात आली आहेत. 


२. कंत्राटी तत्त्वावरील चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यासंदर्भातील अटी व शर्ती संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील दि.२६.०५.२००६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्या असून, 
त्यातील एका अटीनुसार “पॅनलवर नियुक्‍त करावयाच्या सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्याचे वय त्या 
वर्षाच्या दि. १ जुले रोजी Wo वर्षांपेक्षा जास्त नसावे” अशी तरतूद आहे. सदर तरतुदीनुसार, कंत्राटी 
तत्वावरील चौकशी अधिकाऱ्यांपैकी ज्या १० अधिकाऱ्यांनी वयाची ७० वर्षे पूर्ण केळी आहेत, त्यांची नावे या 


Ret परिपत्रक क्रमांकः विचौअ १६२१/प्र.क्र.२६/११-अ 


आदेशासोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद करण्यात आली आहेत. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद चौकशी 
अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असल्यामुळे, या आदेशान्वये त्यांची नावे यादीतून (पॅनल) 
वगळण्यात येत आहेत. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी तसेच, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांनी या 
चौकशी अधिकाऱ्यांकडे कोणतेही नविन प्रकरण सोपवू नये. सदर चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे सुरु 
असलेली चौकशीची प्रकरणे २ महिन्यांत पूर्ण करुन अंतिम चौकशी अहवाल संबंधित शिस्तभंगविषक 
प्राधिकाऱ्यास सादर करावा. 
३. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद चौकशी आधिकाऱ्यांची नावे वगळल्यानंतर यादीतील उर्वरित पात्र 
चौकशी अधिकाऱ्यांची नावे या आदेशासोबतच्या 

> गट-अवगट-बची यादी (परिशिष्ट “ब* 

> गट-कवगट-डची यादी (परिशिष्ट “H”) 


या परिशिष्टांत नमूद करण्यात आली आहेत. या यादींतील अधिकारी ज्या तारखेला वयाची ७० वर्षे 
पूर्ण करतील, त्या तारखांपासून त्यांचा चौकशी अधिकारी म्हणून कार्यकाळ आपोआप संपुष्टात येईल. 
यापुढे वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांची नावे यादीतून (पॅनल) कमी करण्याबाबतचे स्वतंत्र 
आदेश निर्गमित करण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे त्या-त्या वेळी वयाची ७० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या चौकडी 
अधिकाऱ्यांकडे नविन प्रकरणे सोपविळी जाणार नाहीत याबाबतची दक्षता सर्व शिस्तभंगविषयक 
प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावी. 


oe सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६२०१५२३३०४९०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT at SAN 


laharashtra, 


= OF 
SAJAN | KA R MAR ARASHTRA: OU = GENERAL ADMINISTRATION 


Date: 2022.06.20 15:29:42 +05'30" 


( Wali UTS ) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: - 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२. सर्व जिल्हाधिकारी, 
३. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
४. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये (संबंधित 
विभागांमार्फत) 
५. संबंधित सर्व सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी, 
६. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन ११-ओ) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट "अ 


= a 5 9 
2 ay पण व य chy व य य 


नियुक्‍ती आदेशाचा | कार्यकाळ संपुष्टात 
दिनांक आल्याचा दिनांक 


क 


अ.क्र. चौकशी अधिका-याचे नांव जन्म दिनांक 


परिशिष्ट "ब" 


कंत्राटी तत्वावरील चोकशी अधिकाऱ्यांची यादी 
(गट-अ व गट-ब चे पॅनल) 


७० वर्षांची 
वयोमर्यादा पूर्ण- या 
चौकशी अधिकारी नाव यादीचा दिनांक | जन्म दिनांक — दिनांकापासून नविन 
त्राक प्रकरणे सोविण्यात 
येऊ नयेत. 


श्री. गणेश. शा. सोनवणे 
र 
ERROR 
Bat aa 
०४९०२२६ 
२२०६२०२ 
०२९०.२०३८ 
०९०६२०२ 
०९.९०.२०२३ 
डू 2 7 . 5 ह 


२५.०९.२०२६ 
३०२०.२०२६ 
९२०२८ 
9 २३.०८.२०३० 


»० | »/०॥। »/०2 | .० | Wr! Ww! Ww 
AN] | K | au 


२८.०५.२०१९ | २७.०७.१९५९ | ३१.०७.२०१७ | २७.०७.२०२९ 


त्र २८.०५.२०१९ | १६.०७.१९५५ | २३१.०७.२०१३ | १६.०७.२०२५ 
एकनाथ अ . २ 


“९५/ | AD! A 
“५७ | “५7 | WO 


परिशिष्ट पक" 


(गट-क व गट-ड चे पॅनल) 


दिनांक | जन्म दिनांक [से So aunt 
वयोमर्यादा पूर्ण- या 
दिनांकापासून नविन 
प्रकरणे सोविण्यात 
येऊ नयेत. 


a 
र 
४ 
9 
ल 

त faa 
तट Pace 


२६ ||श्री. दलजितसिंग गुरुचरणसिंग | २३.०७.२०१८ ४.१९५९ ३०.०४.२०१७ ३०.४.२०२९ 
खालसा 


२३.०७.२०१८ । २२.०६.१९५६ | २३०.०६.२०१४ | २२.०६.२०२६ 
२३.०७.२०१८ ३.१९५४ ३१.०३.२०१२ ३१.०३.२०२४ 


अक्रः शि यादीचा दिनांक | जन्म दिनाक [सेवानिवृत्ती दिनाक]. oa 
वयोमर्यादा पूर्ण- या 
दिनांकापासून नविन 
प्रकरणे सोविण्यात 


येऊ नयेत. 


मानकर २३.०७.२०१८ | २७.०१.१९५९ | ३१.०१.२०१७ २७.०१.२०२९ 
२३.०७.२०१८ । ३०.०५.१९५९ । ३१.०५.२०१७ ३०.०५.२०२९ 
पी.आर २३.०७.२०१८ | ०१.०७.१९५८ | ३०.०६.२०१६ | ०१.०७.२०२८ 


३४ ।श्री.शशिकुमार लक्ष्मणराव २३.०७.२०१८ | ०१.०४.१९५५ | २३१.०३.२०१३ ०१.०४.२०२५ 
लोहकरे 
२३.०७.२०१८ । ०३.०१.१९५५ । ३१.०१.२०१३ ०३.०१.२०२५ 


३८ se चमरुजी os 
a 
ae 


१४.०१.२०२० | २२.०९.१९६१ | ३०.०९.२०१९ २२.०९.२०३१ 


४.०१.२०२० | २१.०९.१९५७ | ३०.०९.२०१५ १.०९.२०२७ 
१४.०१.२०२० | ०५.०६.१९५६ | ३०.०६.२०१४ | ०५.०६.२०२६ 
१४.०१.२०२० | १०.०९.१९५७ । ३०.०९.२०१५ | १०.०९.२०२७ 
श्री.प्रमोद का.कापडे १४.०१.२०२० |_१३.०१.१९६१ | ३१.०१.२०१९ | १३.०१.२०३१ 
१४.०१.२०२०_ | १३.०१.१९६० | BORNE | १२३.०१.२०३० 
श्री.रमेश श्रावण सुखदेवे १४.०१.२०२० | १२.०८.१९५८ | ३१.०८.२०१६ | १२.०८.२०२८ 
१४.०१.२०२० | १४.०४.१९५५ । ३०.०४.२०१३ । १४.०४.२०२५ 
श्री.एकनाथ रघुनाथ रानडे ०५.०९.१९५८ | ३०.०९.२०१६ | ०५.०९.२०२८ 
श्री.संजय पुंडलिक पानबुडे १५.०९.१९६१ | ३०.०९.२०१९ | १५.०९.२०३१ 


